स्वायत्त संस्थांकरेता नवीन नियामक 
मंडळाचे (BOG) गठण करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २० नोव्हेंबर, २०१८ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक संकीर्ण- २०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, 
दिनांक १३ जानेवारी, २०१६ 
२) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिनांक १९/०१/२०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेली अधिसूचना 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्रमांक तंडासि/१७/ 
बीओजी/२०१८/१०७, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ चे पत्र 


प्रस्तावना : 

जागतिक बँक सहाय्यित केंद्र शासनाच्या तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात 
राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, चंद्रपूर या शासकीय संस्था आणि वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, माटुंगा, मुंबई, या 
अशासकीय पूर्णतः अनुदानित संस्थाची नियामक मंडळे संदर्भ क्रमांक - १ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये गठीत 
करण्यात आलेली आहेत. 


तथापि, संदर्भ क्रमांक १ येथील झासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या नियामक मंडळाचे 
पदसिद्ध सदस्य वगळता इतर सदस्यांचा नियुक्‍ती कालावधी २ वर्षांचा आहे. त्याअनुषंगाने, सदर संस्थांच्या 
नियामक मंडळातील पदसिद्ध सदस्य वगळता इतर सदस्यांचा कार्यकाल दि.१३.०१.२०१८ रोजी समाप्त 
झालेला असल्याने नव्याने नियामक मंडळाचे गठण करण्याबाबत आणि नव्याने नियामक मंडळाची स्थापना 
होईपर्यंत सध्या कार्यरत असलेल्या नियामक मंडळास मुदतवाढ देण्याबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय यांनी संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद पत्रान्वये शासनास विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने 
तंत्रशिक्षणाचा दर्जा सुधार कार्यक्रमांतर्गत सहभागी झालेल्या उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद संस्थांच्या 
नियामक मंडळाचे नव्याने गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राज्यात कार्यरत स्वायत्त अभियांत्रिकी महाविद्यालयांपैकी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे, शासकीय 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, जळगाव, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर या शासकीय संस्था तथा वीरमाता 
जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, माटुंगा, मुंबई, या अशासकीय पूर्णतः अनुदानित संस्था यांमधील नियामक 
मंडळे या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या अनुक्रमे परिशिष्ट अ,ब,क,ड,इ,ई मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
नव्याने गठीत करण्यात येत आहेत. 


तसेच, उपरोक्त नमूद संस्थांच्या नियामक मंडळावरील पदसिद्ध सदस्य वगळता इतर सदस्यांचा 
नियुक्तीचा कालावधी सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मोजण्यात येईल आणि सदर सदस्यांचा 
कालावधी सर्वसाधारणपणे २ वर्षे इतका असेल. तसेच उक्त नमूद केलेल्या संस्थांमधील नियामक मंडळास 
दिनांक १३ जानेवारी, २०१८ रोजी पासून या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत म्हणजेच दिनांक २० नोव्हेंबर, 
२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२ 


या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळांच्या बैठकांसाठी तथा संस्थेच्या 
निगडीत अन्य कामकाजासाठी व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष तथा सदस्य यांना महाराष्ट्र राज्याच्या सचिव 
स्तरावरील अधिका-यास देय असणा-या प्रवासाच्या सवलती, प्रवास भत्ता व बैठकभत्ता देय राहतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८११२२१०३५५८२८०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prakash oN coh vor hah hen 
Bhaskarrao Avhad “seem 
(प्रकाश भास्करराव आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 


) 
) मा. मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद / विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


oC 0८ w 


मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

मा. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

मा. सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली. 

१०) मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग 

११) संचालक, राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक, एडसिळ हाऊस, चतुर्थ तल, १८ अ, सेक्टर 

१६-ए, नोएडा (उ.प्र) 

१२) संचालक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद, नवी दिल्ली 

१३) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१४) संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 

१५) संचालक, वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्यूट, माटुंगा, मुंबई 

१६) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 

१७) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 

१८) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव 

१९) प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(२ SO 


vo 


२०) प्राचार्य, सर्व शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
२१) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 
२२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 
२३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
२४) महालेखापाल (लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 
२५) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
२६) कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापिठ, लोणेरे 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२ 


२७ 
२८ 
२९ 
30 
२३१ 
२३२ 


कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 

कुलसचिव,सर्व अकृषी विद्यापीठे 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
निवड नस्ती - तांशि-२. 


Sa mae we BS VU a 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२ 


परिशिष्ट - अ 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, दि. २० नोव्हेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 
नियामक मंडळ 

अ. | अध्यक्ष श्री. अभय फिरोदिया, पुणे 
ब. । राज्य शासनाव्दारा नियुक्‍त १. डॉ.राजेंद्र जी.हिरेमठ 

२. श्री.विलास श्रीधर तावडे 
क. | शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 

(कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड. | उद्योजक/शिक्षणतज्ञ प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे नियुक्त एक उद्योजक/शिक्षणतज्ञ 
oe le शिशाशिंगा 

प्रतिनिधी 

ई. । राज्य शासनाचा प्रतिनिधी पदसिध्द सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
उ. । संबंधित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी संबंधीत विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त एक विद्यापीठ प्राध्यापक 
ऊ. | पदसिद्ध सचिव संस्थेचा संचालक/प्राचार्य 


परिशिष्ट - ब 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, दि. २० नोव्हेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
वीरमाता जिजाबाई टेक्निकल इन्स्टिट्युट, माटूंगा,मुंबई 


नियामक मंडळ 
अ. | अध्यक्ष श्रीमती.एस.आर.श्रॉफ, वाईस चेअरमेन, युपीएल, मुंबई 
ब. । राज्य शासनाव्दारा नियुक्‍त १. डॉ.डी.बी.फाटक, प्राध्यापक आय.आय.टी.मुंबई 
२. डॉ.एम.व्ही.जोशी, सीईओ, एसएसएसपीएल, ठाणे 
क. | शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
(कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड. | उद्योजक/शिक्षणतज्ञ प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे नियुक्त एक उद्योजक/शिक्षणतज्ञ 
eee |. 011 1111111) 
प्रतिनिधी 
ई. । राज्य शासनाचा प्रतिनिधी पदसिध्द सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
उ. । संबंधित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी संबंधीत विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त एक विद्यापीठ प्राध्यापक 
ऊ. | पदसिद्ध सचिव संस्थेचा संचालक/प्राचार्य 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२ 


परिशिष्ट - क 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, दि. २० नोव्हेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती 


नियामक मंडळ 
अ. | अध्यक्ष श्री.संजय जाधव, चेअरमन, जाधव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रिज, अमरावती 
ब. राज्य शासनाव्दारा नियुक्‍त १. श्री.कुणाल टिकले, बांधकाम व्यावसायिक, अमरावती 
२. श्री.मो.झुबेर, उप प्राचार्य, श्री पी.आर.पोटे अभियांत्रिकी 
महाविद्यालय, अमरावती 
क. | शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
(कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड. । उद्योजक/शिक्षणतज्ञ प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे नियुक्त एक उद्योजक/शिक्षणतज्ञ 
ee eee 
प्रतिनिधी 
ई. । राज्य शासनाचा प्रतिनिधी पदसिध्द सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
उ. | संबंधित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी संबंधीत विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त एक विद्यापीठ प्राध्यापक 
ऊ. | पदसिद्ध सचिव संस्थेचा संचालक/प्राचार्य 
परिशिष्ट-ड 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, दि. २० नोव्हेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड 
नियामक मंडळ 
अ. | अध्यक्ष डॉ.अशोक खाडे, मॅनेजिंग डायरेक्टर, दास ऑफशोअर इंजि, 
प्रा.लि.सागर उद्योग, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 
ब. । राज्य शासनाद्दारा नियुक्‍त १.श्री.नरेंद्र कुलकर्णी 
२.श्री.अमित कदम 
क. | शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
(कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड. | उद्योजक/शिक्षणतज्ञ प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे नियुक्त एक उद्योजक/शिक्षणतज्ञ 
i 5७ शा 
प्रतिनिधी 
ई. । राज्य शासनाचा प्रतिनिधी पदसिध्द सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
उ. । संबंधित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी संबंधीत विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त एक विद्यापीठ प्राध्यापक 
ऊ. | पदसिद्ध सचिव संस्थेचा संचालक/प्राचार्य 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२ 


परिशिष्ट - इ 


शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, दि. २० नोव्हेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव 


नियामक मंडळ 
अ. । अध्यक्ष श्री.ए.बी.जैन, उपाध्यक्ष,जैन SRM, जळगाव 
ब. | राज्य शासनाव्दारा नियुक्‍त १.श्री.भालचंद्र पाटील 
२.श्री.संजय बिर्ला 
क. | शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
(कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड. | उद्योजक/शिक्षणतज्ञ प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे नियुक्त एक उद्योजक/शिक्षणतज्ञ 
गी... कळक अ णॉिििशिशांगां 
प्रतिनिधी 
ई. । राज्य शासनाचा प्रतिनिधी पदसिध्द सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
उ. । संबंधित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी संबंधीत विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त एक विद्यापीठ प्राध्यापक 
ऊ. | पदसिद्ध सचिव संस्थेचा संचालक/प्राचार्य 
परिशिष्ट - ई 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -२०१३/(१२९/१३)/तांशि-२, दि. २० नोव्हेंबर, २०१८ चे सहपत्र 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
नियामक मंडळ 
अ. | अध्यक्ष श्री.रामपाल सिंह, सचिव, बिल्डर्स असोशिएडन, चंद्रपूर 
ब. । राज्य शासनाव्दारा नियुक्‍त १. श्री.प्रभाकर दिवसे, सेवानिवृत कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर 
२. श्री.रमेश रामचंद्र मामीडवार, सनदी लेखापाल, चंद्रपूर 
क. | शिक्षकांचे प्रतिनिधी प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे सेवाज्येष्ठता विचारात घेऊन नियुक्‍त 
(कमाल दोन या संख्येत मर्यादित) 
ड. | उद्योजक/शिक्षणतज्ञ प्राचार्य/संचालक यांच्याद्वारे नियुक्त एक उद्योजक/शिक्षणतज्ञ 
a ae 
प्रतिनिधी 
ई. । राज्य शासनाचा प्रतिनिधी पदसिध्द सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई अथवा त्यांचे प्रतिनिधी 
उ. । संबंधित विद्यापीठाचा प्रतिनिधी संबंधीत विद्यापीठाद्वारा नियुक्‍त एक विद्यापीठ प्राध्यापक 
ऊ. | पदसिद्ध सचिव संस्थेचा संचालक/प्राचार्य 


३३. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


